शासनाच्या kes अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती 
व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी 
उपलब्ध करुन देणे या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२या 
वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी खर्च 
करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११४/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२२. 


ज्ञापन : 

आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, 
केंद्र शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरीता 
मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी (लेखाशीर्ष २२२५ एफ ३१६) सन २०२१-२२ या वर्षातील 
अर्थसंकल्पित निधीपैकी अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर देण्यात आळेळा ५०% 
निधी खर्च करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे, याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे: 


(रुपये हजारात) 
अ. 'केंद्र शासनाच्या tes अप इंडिया | अर्थसंकल्पित निधी खर्च करण्यासाठी मान्यता 
क्र. योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द रुपये देण्यात येत असलेला निधी 
समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन रुपये 
मनी उपलब्ध करुन देणे 
चिं २ ३ ॥. .र्‍ ae 
१ २२२५, (0,५०,००० ३,७५,००० 
३३, अर्थसहाय्य (अक्षरी रुपये (अक्षरी रुपये सदतीस कोटी 
२२२५ एफ ३१६ पंचाहत्तर कोटी पन्नास लक्ष फक्त) 
फक्‍त) 


२. सदर निधी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (981) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. 


३. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना ४ मधील निधी खर्च करावा. सदर निधी 
खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्यात यावे. 


५. शासन परिपत्रक, शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनुक्रमे दिनांक ६ एप्रिल, २०२१, दिनांक २४ 
जून, २०२१, दिनांक २९ जुले, २०२१ आणि दिनांक १४ ऑक्टोबर, 2029 मधील नमूद केलेल्या प्रत्येक 
बाबीची पूर्तता झालेली आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११४/अजाक 


६. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील GUMS खर्ची टाकून सन २०२१-२२ या वर्षात 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 


मागणी क्रमांक एन-३ 

मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक 
यांचे कल्याण 

०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९, अनुसूचित जातींसाठी fears घटक योजना 

(०६) स्टँड अप इंडिया योजना 

(०६)(०१) अनुसूचित जाती व नवबौध्द नवउद्योजकांना अर्थसहाय्य देणे (अ.जा.उ.यो.) 

३३, अर्थसहाय्य 

२२२५ एफ ३१६ 


७. नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्च करताना शासन परिपत्रक, शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनुक्रमे 
दिनांक ६ एप्रिल, २०२१, दिनांक २४ जून, २०२१, दिनांक २९ जुले, २०२१ आणि दिनांक १४ ऑक्टोबर, 
२०२१ मधील बाबींची पूर्तता करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्त, 
समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन 
राहून निधी वितरीत करावा. 


८. सदर ज्ञापन वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र. ४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ 
ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०२०११०३४४३९२२२ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
०२१॥१॥६१॥/॥५ & a 
SHISHUPAL क ००) 
(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
AYA, TASH Cae, Fo 
प्रत, 


१.मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२.मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११४/अजाक 


५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, HAG), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

१३.सहसचिव/कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

१४.निवड नस्ती /अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


